महाराष्ट्र जिल्हा परिषद वित्त व लेखा सेवा वर्ग-३ 
या पदावरील कर्मचाऱ्यांना लेखाधिकारी गट-ब 
पदावर पदोन्नतीसाठी अनिवार्य असलेली 
"महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा परीक्षा" वित्त 
विभागामार्फत घेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सेवाप्र-२०२२/प्र.क्र.८६/कोषा प्रज्ञा-३ 
मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२. 
दिनांक : ०६ ऑक्टोबर, २०२२. 


संदर्भ : १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.संलेको २०२१/प्र.क्र.२९/कोषा प्रशा-२, दि.२६.२.२०२१. 
२) ग्रामविकास विभागाची नस्ती क्र.परीक्षा-२०२२/प्र.क्र.१०३/आस्था-१० वरील टिप्पणी. 
3) संचालक, लेखा व कोषागारे यांचे क्र.संलेको/का.१७/ म.जि.प.वि.व.ळे.सेस.परीक्षा/ 
२०२२/२३२/२९२३, दि.१२ FS, २०२२ चे पत्र. 


प्रस्तावना : 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद वित्त व लेखा सेवा वर्ग-३ या पदावरील कर्मचाऱ्यांना वित्त विभागाच्या 
अखत्यारीतील लेखाधिकारी गट-ब पदावर पदोन्नतीसाठी अनिवार्य असलेली 'महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा 
परीक्षा' ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येत होती. सदर परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगामार्फत घेण्यात येणार नसल्याने लेखाधिकारी गट-ब पदावर पदोन्नतीसाठी अनिवार्य असलेली 
'महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा गट-क परीक्षा' ही परीक्षा लेखा व कोषागारे संचालनालयाकडून घेण्यात येते. 
यास्तव ग्राम विकास विभागाने सदर परीक्षेला बसण्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद वित्त व लेखा सेवा वर्ग-३ 
मधील कर्मचाऱ्यांना पात्र ठरविण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ येथील नस्तीद्वारे या विभागाकडे पाठविला आहे. 
संचालनालयाच्या संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये प्राप्त अभिप्रायानुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषद वित्त व लेखा 
सेवा वर्ग-३ या पदावरील कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा पदावर पदोन्नतीने पात्र ठरविण्याकरिता 
विहित केलेली परीक्षा ही लेखा व कोषागारे संचालनालयामार्फत आयोजित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय : 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या विभागीय परीक्षांचे आयोजन संबंधित प्रशासकीय 
विभागामार्फत करण्याचे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सूचित केलेले आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र वित्त व 
लेखा सेवा वर्ग-१ व वर्ग-३ या विभागीय परीक्षांच्या आयोजनाची संपूर्ण कार्यवाही संचालक, लेखा व कोषागारे 
संचालनालय यांचे स्तरावरुन करण्याबाबतचा निर्णय संदर्भ क्र.१ अन्वये घेण्यात आलेला आहे. 


२. ग्रामविकास विभागांतर्गत महाराष्ट्र जिल्हा परिषद वित्त व लेखा सेवा वर्ग-३ या पदावरील कर्मचाऱ्यांना 
वित्त विभागाच्या अखत्यारीतील महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील लेखाधिकारी गट-ब पदावर पदोन्नतीसाठी 
अनिवार्य असलेली 'महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा वर्ग-३ परीक्षा' आयोजित करण्यास संचालनालयाने सहमती 
दर्शविलेली आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदांमधील कनिष्ठ लेखाधिकाऱ्यांसाठी सहाय्यक लेखा अधिकारी या 
पदावरून वित्त व लेखा सेवा, गट-ब मधील पदावर पदोन्नतीसाठी अनिवार्य असलेली, महाराष्ट्र वित्त व लेखा 
सेवा वर्ग-३ ही परीक्षा संचालनालय, लेखा व कोषागारे, मुंबई यांच्या स्तरावर आयोजित करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सेवाप्र-२०२२/प्र.क्र.८६/कोषा प्रशा-३ 


३. सदर परीक्षेबाबत संचालनालयाने ग्रामविकास विभागाशी समन्वय साधून परीक्षा आयोजनाच्या 
कार्यपध्दतीबाबत कार्यवाही करावी. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२१००६१८०७११६६०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Mugdha SS 
Nitin Diuti 000 1 0 
(मु. नि. धुरी) 
सह सचिव, वित्त विभाग 
प्रति, 

१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४) मा. मंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५) मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद / विधानसभा, विधान भवन, मुंबई, 
६) सर्व मा. विधानमंडळ सदस्य, 
७) मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
८) सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
९) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 
qo) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा/विधानपरिषद), मुंबई, 


११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५६ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 
२१ 
२२ 
२२ 
२5 
२५ 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- १, महाराष्ट्र मुंबई, 

महालेखापाल (लेखापरिक्षा)- १, महाराष्ट्र मुंबई, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता-२, महाराष्ट्र मुंबई 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा)- २, महाराष्ट्र मुंबई, 

सचिव, राज्य मुख्य माहिती आयुक्त यांचे कार्यालय, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई, 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई, 

अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई, 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

विभागीय आयुक्त सर्व जिल्हाधिकारी (संबंधीत विभागामार्फत) 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (संबंधीत विभागामार्फत) 
सामान्य प्रशासन कार्या- १४-अ/ १४-ब, कार्या-१२/कार्या- १९. 
संचालनालय, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

संचालनालय, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई. 

सर्व विभागीय सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, 

निवड नस्ती. 


Se *-> <>-> 5-2 २:->. (A ah I a <.> ae Tel ८ट>- are SSeS al eel ST 


पृष्ठ २ पैकी २ 


